महाराष्ट्र शासन 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून नवीन 
महाविद्यालयांकरीता इरादापत्र देणेबाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०२१/(१/२१)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 


दि. १५.०९.२०१७. 


शासन निर्णय :- 


क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७/मशि-४, 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ आणि संदर्भाधीन 


शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष 
२०२१-२२ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - "ब* मध्ये इरादापत्र 


देण्यासंदर्भात विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (घ) नुसार शासनास असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्र - “at” तसेच विवरणपत्र - “ब” मध्ये नमूद केलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटीं शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान 
तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


विवरणपत्र अ 
अ. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
i स्व. दिनकरशेठ पुंडलिक पाटील शैक्षणिक व बी. ए. (०-१२०) 
सामाजिक संस्थेचे, के. डी. पाटील कॉलेज ऑफ बी. कॉम. (०-१२०) 
आर्टस्‌, कॉमर्स अँन्ड सायन्स मु. पो. आडीवली, बी. एस्सी. (0-920) 
कल्याण (पू, जि. ठाणे 
a कल्याण सिटीझन एज्यूकेडान सोसायटी संचलित बी. | विधी 3 वर्षे (०-६०) 
के. बिर्ला विधी महाविद्यालय, बी. के बिर्ला 
महाविद्यालय रोड, मुरबाड रोड, कल्याण (प),जि. 
ठाणे- ४२१ ३०४ 
३. महाराष्ट्र शौक्षणिक व आरोग्य विद्यानगरी ठाणे संचलित | विधी (३ वर्ष) (0-§0) 
साकेत लॉ कॉलेज, विद्यानगरी, गट नं ३२६, मौजे, 
कांबरे, पोस्ट आवरे, शहापूर किन्हवली रोड, ता . 
शहापूर,जि. ठाणे- ४२१६०१ 
४. विद्या प्रसारक मंडळ,किन्हवली संचालित विधी विधी (३ वर्ष) (०0-६०) 


महाविद्यालय, मु. पो. किन्हवली ता. शहापूर, जि. 
ठाणे- ४२१ ४०३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता PASTAS अभ्यासक्रम 
क्र. 
५. | 4 | ज्ञानोदया एज्यूकेशन ट्रस्टचे,ऑचिड डिग्री कॉलेज बी. कॉम. (०-१२०) 
ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, सर्वे न॑ ३३०/ ३१७, 
गाव जुचंद्र, नायगाव (प, जि. पालघर 
६. |& | युवा संघर्ष मित्र मंडळाचे, स्कॉलर डिग्री कालेज बी. काम. (०-१२०) 
सुकाळे, ता. विक्रमगड, जि. पालघर 
७. ।७ | सहज जीवन एज्यूकेड़्ान ट्रस्ट संचलित, आर. व्ही. बी. ए. (०-१२०) 
पटेल कॉलेज ऑफ सायन्स, कॉमर्स अन्ड sea tale | बी. कॉम. (0-920) 
९, सेक्टर ४४, सीवूड (प), नेरूळ, नवी मुंबई बी. एस्सी (0-920) 
८. ।८ | कै. बाळारामधर्मा पाटील शिक्षण संस्था संचलित, बी. ए. (०-१२०) 
सुषमा पाटील वरिष्ठ रात्र महाविद्याळय, सेक्टर-११, । बी. कॉम. (0-920) 
प्लॉट नं ३९, कामोठे, ता. पनवेळ, जि.रायगड बी. एस्सी (०-१२०) 
९. |e | विद्या उत्कर्ष मंडळ संचलित, बी. ए. (०-१२०) 
विद्या उत्कर्ष मंडळाचे कला,विज्ञान व वाणिज्य बी. कॉम. (०-१२०) 
महाविद्यालय, प्लॉट नं एस १६, एस १८ से १९/ २०, बी. एस्सी (०-१२०) 
बेलापूर, नवी मुंबई- Yoo ६१४ 
bl ०. ष्‌ ० | सागर बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित सागर कला | बी. ए. (०-१२०) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय कांबारे, ता. शहापूर, | बी. कॉम. (0-920) 
जि. ठाणे- ४२१ ६०१ बी. एस्सी (०-१२०) 
रि १. i १ | चिमा पाटील शिक्षण संस्थेचे,कल्याणी पाटील डिग्री बी. ए. (०-१२०) 
कॉलेज,धानीव, पोस्ट पेल्हार, नालासोपारा (पू), ता. बी. कॉम. (०-१२०) 
वसई, जि. पालघर-४०१ २०८ बी. एस्सी (०-१२०) 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,पुणे 
१२. i सूर्यदत्ता एज्युकेशन HSS संचलित बी. ए. 
एससीएमआइआरटी नाईट कॉलेज ठिकाण/पत्ता : (मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
३४२, बावधन, (पुणे महानगरपालिका हद्द) , पुणे, बी. कॉम. 
जिल्हा पुणे पिन - ४११ ०२१ (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
१३. | २ | संजय एज्युकेशन अँण्ड मल्टीपर्पज सोसायटी, मानवविज्ञान विद्याशाखा बी. ए. 
संचलित एस. एम. के. आर्ट्स, सायन्स अँण्ड कॉमर्स । वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. कॉम. 
सिनियर कॉलेज पत्ता : गिरणारे, तालुका देवळा, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा बी. एस्सी. 
जिल्हा नाशिक 
१४. ३ | क्रां. वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक मानवविज्ञान विद्याञ्ञाखा बी. ए. 
संस्था, संचलित क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक | वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. कॉम्‌. 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सिन्नर पत्ता: । विज्ञानव तंत्रज्ञान विद्याशाखा 
सिन्नर, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक. ४२२ १०३ बी. एस्सी. 
१५. | ४ । आदिवासी सेवा समिती नाशिक संचलित समाजश्री मानवविज्ञान विद्याशाखा बी. ए. 


प्रशांतदादा हिरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 
ठिकाण/पत्ता : सुरगाणा,तालुका सुरगाणा, जिल्हा 
नाशिक पिन - ४२२ २११ 


वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. कॉम्‌. 
विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा बी. एस्सी. 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशञाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
१६. | ५ | आयर्स संचलित पी. आय. बी. एम. इन्स्टिट्युट फार बी.कॉम 
इंडस्ट्री इंटिग्रेटेड स्टडीज ठिकाण/पत्ता : पिरंगुट, तालुका | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
मुळशी, जिल्हा पुणे. 
१७. | ६ | महात्मा फुले विद्या प्रतिष्ठान संचळित झांताबाई शिवराम । बी. ए.(मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
पवार कॉलेज ठिकाण/पत्ता : आंबेगाव (बु.), बी. कॉम.(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
पुणे महानगरपालिका हद्द, जिल्हा पुणे पिन -४११०४६ | बी. एस्सी. (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
१८. | ७ | आल इंडियाश्री. शिवाजी मेमोरिअल सोसायटी संचलित ।बी.बी.ए. 
ऑल इंडिया श्री. शिवाजी मेमोरिअल सोसायटीचे कॉलेज | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
ऑफ बिझनेस अँडमिनिस्ट्रेशन ठिकाण/पत्ता : केनेडी रोड, 
पुणे आर. टी. ओ. जवळ, (पुणे महानगरपालिका हद्द), पुणे, 
जिल्हा पुणे. पिन - ४११ ००१ 
१९. | ८ | श्री चाणक्य एज्युकेडान सोसायटी संचलित इंदिरा कॉलेज | बी. ए.(मानवविज्ञान विद्याशाखा) 
ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अण्ड सायन्स ठिकाण/पत्ता : बी. कॉम.(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
डुडुळगांव, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद, जिल्हा | बी. एस्सी.(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
पुणे,पिन - ४११ ०३३ 
२०. ९ | दि फ्रेंडस ऑफ fe डिप्रेस्ड लिग, होवगांव संचलित मानवविज्ञान विद्याशाखा बी. ए. 
निर्मलाताई काकडे आर्ट्स, कॉमर्स अण्ड सायन्स कॉलेज, | वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. कॉम्‌. 
शेवगाव ठिकाण/पत्ता : शेवगांव, तालुका शेवगांव, जिल्हा | विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 
अहमदनगर.पिन - ४१४ ५०२ बी. एस्सी. 
२१. | १० । त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठान संचलित त्रिमूर्ती कला, वाणिज्य | मानवविज्ञान विद्याशाखा बी. ए. 
व विज्ञान महाविद्यालय ठिकाण/पत्ता : त्रिमूर्तीनगर, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा बी. कॉम्‌. 
नेवासा फाटा परिसर, तालुका नेवासा, जि. अहमदनगर, | विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 
पिन - ४१४ ६०३ बी. एस्सी. 
२२. | ११ | जोग एज्युकेशनल ट्रस्ट संचलित, पी. जोग ला कॉलेज । मानवविज्ञान विद्याशाखा 
ठिकाण/पत्ता : मयूर कॉलनी, कोथरूड, (पुणे बी. ए. एलएल. बी. 
महानगरपालिका हद्द), पुणे, जिल्हा पुणे, पिन - ४११०३८ 
२३. | १२ | जुन्नर एज्युकेशन सोसायटी, जुन्नर संचलित शांकरराव बी. एस्सी. (आय.टी.) 
बुट्धे पाटील महाविद्यालय ठिकाण/पत्ता : जुन्नर, तालुका | (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
जुन्नर, जिल्हा पुणे पिन -४१० ५०२ 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगांव 
२४. ie भगिनी मंडळ संचलित, कला व वाणिज्य बी.ए. 
महाविद्यालय,चोपडा, ता.चोपडा, जि.जळगांव बी.कॉम 
एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ 
२५. | मानव विकास कल्याण प्रतिष्ठान संचलित डिफेन्स विद्याशाखा 
करियर अकॅडमी सिनीअर कॉलेज, WEG बंजार, कला,वाणिज्य,विज्ञान 
खोजेवाडी, पो. आसेगाव, ता. गंगापूर जि . औरंगाबाद । बी.सी.ए 
२६. २ | बळीराजा बहुउददेश्ीय सेवाभावी संस्था संचलित विद्याशाखा 
देवगिरी महिला महाविद्यालय, खापर पांगरी, ता. व जि. | कला,वाणिज्य 


बीड ४३१ १२२. 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
२७. | ३ | संघर्ष शहरी व ग्रामीण विकास संस्था संचलित समर्थ | विद्याशाखा 
महाविद्यालय, कुरूळा, ता. कंधार, जि. नांदेड, पिन- । कला,वाणिज्य,विज्ञान 
४३१ ७४२. बी.डिझाईन 
२८. | ४ | संघर्ष sett व ग्रामीण विकास संस्था, संचलित जानकी | विद्याशाखा 
महाविद्यालय, ता.अहमदपूर जि. लातूर ४३१५१५. = | कला,वाणिज्य,विज्ञान 
बी.डिझाइन 
गृहविज्ञान 
२९. ५ | किशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळ, विद्याशाखा 
संचलित शिव छत्रपती महाविद्यालय कला,वाणिज्य,विज्ञान, 
चांदोल ता. व जि. बुलढाणा 
३०. ६ | राजे लखुजीराव जाधव शिक्षण संस्था, संचलित विद्याशाखा 
राजमाता जिजामाता महाविद्यालय सिंदखेडराजा, बस | बी. डिझाइन 
स्टॅंड जवळ, सिंदखेडराजा,जि. बुलढाणा ४४३ २०३. 
३१. | ७ | राजकुंवर बहुउददेशीय सेवाभावी संस्था संचलित, विद्याशाखा 
राजकुंवर महिला महाविद्यालय, धावडा ता. भोकरदन, | कला,वाणिज्य,विज्ञान 
जि. जालना ४३१११४. 
३२. ८ । राजकुंवर बहुउददेशीय सेवाभावी संस्था संचलित, विद्याशाखा 
शिवराज महिला महाविद्यालय, परतूर ता. परतूर जि. । कला,वाणिज्य,विज्ञान 
जालना ४३१ ५०१. 
३३. | ९ । वैष्णवी महिला ग्रामीण विकास व शिक्षण बहुउद्देशिय  । विद्याशाखा 
प्रसारक मंडळ संचलित, श्रीमती कमलाबाई यादवराव | कला,विज्ञान,वाणिज्य 
डांगे आर्टस्‌, कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, किन्ही, 
ता. व जि. यवतमाळ 
३४. i ० | विद्यादेवी सरस्वती शैक्षणिक प्रतिष्ठाण संचलित, विद्याशाखा 
भाऊसाहेब पी. एच. पाटील sted अन्ड सायन्स कला,वाणिज्य,विज्ञान 
कॉलेज गेट नं १३, १/ए, १७/१, १५/१ देवळी/देवगाव, 
ता. अमळनेर, जि. जळगाव 
३५. ie १ | दिपशोभा सेवाभावी संस्था संचलित जिजाऊ विद्याशाखा 
महाविद्यालय, ता. परंडा जि. उस्मानाबाद ४१३ ५०२. | कला,वाणिज्य,विज्ञान, बी.डिझाइन 
गृहविज्ञान 
३६. | १२ | तुलसी महिला मंडळ संचलित, विद्याशाखा 
माता रमाबाई आर्टस्‌, कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, | कला,वाणिज्य, विज्ञान 
ता. व जि. उस्मानाबाद. 
३७. | १३ | कर्मवीर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, कर्मवीर वरिष्ठ विद्याशाखा 
कॉलेज, सर्वे नं २५/७/२, प्रभात प्रेस जवळ, न्हे, पुणे ।बी. सी. ए., गृहविज्ञान (अन्न विज्ञान आणि 
पोषण), बी. डिझाईन 
३८. | १४ | बळीराजा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, मातोश्री महिला | विद्याशाखा 
महाविद्यालय, देवपे, ता. मूरबाड, जि. ठाणे, कला, वाणिज्य 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
३९. | १५ | दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था संचलित, क्रांतीज्योती विद्याशाखा 
सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय नागपूर, जि. | कला,वाणिज्य,विज्ञान 
नागपूर 
४०. | १६ | at. गोविंद प्रभू बहुउद्देशिय संस्था, पी. एन. सरोदे विद्याशाखा 
महिला महाविद्यालय, सावली (वाघ),ता. हिंगणघाट, । कला,विज्ञान, 
जि. वर्धा. वाणिज्य 
४१. | १७ | श्री. मन्मथस्वामी बहुउददेशीय सेवाभावी संस्था विद्याशाखा 
संचलित, एकलव्य महाविद्यालय सातारा परिसर ता. | बी.डिझाइन 
व जि औरंगाबाद ४३१ ०१०. बी.सी.ए 
४२. | १८ | जोशाबा प्रतिष्ठान संचलित, विक्रमशीला कोलेज ऑफ | विद्याशाखा 
फॅशन डिझाईन, समर्थ नगर, औरंगाबाद ४३१ ००१ ।बी. डीझाईन 
४३. | १९ श्री मोहटादेवी शिक्षण संस्था संचलित प्रगती विद्याशाखा 
महाविद्यालय तिसगाव, जि . औरंगाबाद ४३१ १०२. । कला, वाणिज्य,विज्ञान 
४४. | २० | सरस्वती बहुउददेशीय सेवाभावी संस्था संचलित काव्या | विद्याशाखा 
महिला महाविद्यालय, ता. अंबेजोगाई, जि. बीड, पिन- | कला,वाणिज्य 
४३१ ५१७. 
४५. | २१ | कर्मवीर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित कर्मवीर विद्याशाखा 
सिनीअर कॉलेज,हनुमान मंदिर रोड, शाहूनगर ,जि. । कला, वाणिज्य, विज्ञान 
बीड,पिन-४३१ १२२. बी. डिझाइन 
vg. | २२ | शिवबा प्रतिष्ठान संस्था संचलित, मातोश्री महिला विद्याशाखा 
महाविद्यालय, ताव जि. जालना - ४३१ २०३. कला,वाणिज्य,विज्ञान 
४७. | २३ | जिजामाता ग्रामीण विकास व शिक्षण संस्था संचलित, |। विद्याशाखा 
सुप्रिया महिला आर्टस्‌, कॉमर्स, सायन्स कॉलेज ता. | कला,वाणिज्य,विज्ञान 
जाफराबाद, जि. जालना,पिन-४३१ २०६. 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
४८. | अंजनेय वेलफेअर अण्ड एज्युकेडान सोसायटी संचलित | कला 
कर्मवीर भाऊराव पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान वाणिज्य 
महाविद्यालय, पुसेसावळी, ता.खटाव, जि.सातारा. विज्ञान 
४९. | २ | जनता शिक्षण संस्था संचलित डी.सी.नरके वरीष्ठ कला, वाणिज्य, विज्ञान 
महाविद्यालय, कोतोली, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
५०. 7 सिल्लोड शिक्षण संस्थेचे, छत्रपती शाहु महाराज कळा, | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, एन-११, हडको, 
औरंगाबाद. 
५१. | २ | किसान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, शिक्षण महर्षी कला, वाणिज्य व विज्ञान 


वसंतराव काळे, वरिष्ठ महाविद्यालय, कला, वाणिज्य व 
विज्ञान हडको- एन-१२ औरंगाबाद. 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. 
क्र. 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 


गंगामाता शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कर्मयोगी केठावराव 
दादा पडूळ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
लाडसांवगी, ता.जि. औरंगाबाद. 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


दु. 


आष्टी शिक्षण प्रसारक मंडळ अँड. बी.डी. हंबर्ड विधी 
महाविद्यालय, आष्टी, जामखेडरोड आष्टी, जि.बीड. 


विधी 


५४. 


4 


सहारा शिक्षण संस्थेचे डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम 
कला, वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय, देवळाई 
परिसर (महानगर एरिया), औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


as 


जिजाऊ धर्मार्थ दवाखाना व शिक्षण संस्था जालना, 
मराठा बिल्डींग, wea संचलित गोदावरी 
महाविद्यालय, पैठण ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


५६६. 


विद्या विकास प्रतिष्ठाण संचलित राजमाता जिजाऊ 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ठिंबे जळगांव, 
ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


५७. 


गुरूकुल शैक्षणिक, सामाजिक व बहुउद्देशीय सेवाभावी 
संस्था संचलित गुरूकुल कळला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, रांजणगांव (शो. पु) ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


५८. 


न्यु. यशोदीप सेवाभावी बहुविकास संस्था गेवराई ता.जि. 
औरंगाबाद संचलित यशोदीप कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, लोणी (a), ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


दुर. 


i” 


ज्ञानदिप बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
संचलित स्व. नारायणराव कर्डक वरिष्ठ महाविद्यालय, 
नागमठाण, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


६०. 


११ 


ज्ञानवापी समाजोध्दारक विकास मंडळ, रांजणगांव 
(शो.पु) ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद संचलित मा. 
बाळासाहेब ठाकरे वरिष्ठ महाविद्यालय, माळी 
घोंगरगाव, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


६१. 


१२ 


जय लक्ष्मी सांस्कृतिक व शिक्षण संस्था मु.पो. मनेगांव, 
ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद संचलित कल्पतरू कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, निमगांव, ता. वैजापूर, 
जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


६२. 


१३ 


श्रीहरी बहुउद्देशीय सामाजिक व शिक्षण संस्था, 
औरंगाबाद संचलित श्री. छत्रपती वरिष्ठ महाविद्यालय, 
गारज, ता. वैजापूर, जि. औंरगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


६३. 


१४8 


आदर्श एज्युकेडान सोसायटी, sg, ता. Mears, जि. 
औरंगाबाद संचलित डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम कला 
व विज्ञान महाविद्यालय, आळंद, ता. फुलंब्री, जि. 
औरंगाबाद 


कला 
विज्ञान 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. 
क्र. 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 


६४. 


१५ 


आदर्श एज्युकेशन सोसायटी, अंभई, संचलित डॉ. 
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कला व विज्ञान महाविद्यालय, 
frets, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 


कळला 
विज्ञान 


६५. 


१६ 


इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ फर्दापूर संचलित इंदिरा 
कला व विज्ञान महाविद्यालय, अंजिठा, ता. सिल्लोड, 
जि. औरंगाबाद 


कला 
विज्ञान 


६६. 


१७ 


आदर्श एज्युकेडान सोसायटी, अंभई, ता. सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद संचलित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कला 
व विज्ञान महाविद्यालय, सारोळा, ता. सिछ़ोड, जि. 
औरंगाबाद 


कला 
विज्ञान 


६७. 


4¢ 


हिन्दूस्तान एज्युकडान सोसायटी, अंधारी, नंडानल 
कला व विज्ञान महाविद्यालय, अंधारी, ता. सिछ़ोड, जि. 
औरंगाबाद 


कला 
विज्ञान 


६८. 


१९ 


न्यु. आदर्श एज्युकेडान अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी 
बोरगांव बाजार, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद संचलित 
अजंता कला व विज्ञान महाविद्यालय, घोसला, ता. 
सोयगांव, जि. औंरगाबाद 


कला 
विज्ञान 


६९. 


२० 


नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ, आंबातांडा, ता. कन्नड, 
जि. औरंगाबाद संचलित नवजीवन वरिष्ठ 
महाविद्यालय, आंबातांडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


go, 


२१ 


श्रध्दा शैक्षणिक व बहुउद्देशीय प्रतिष्ठाण नागद, ता. 
कन्नड, जि. औरंगाबाद संचलित चित्राई महाविद्यालय 
वडाळी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


७१, 


२२ 


श्रध्दा शौक्षणिक व बहुउद्देशीय प्रतिष्ठाण नागद, ता. 
कन्नड, जि. औरंगाबाद संचलित चित्राई महाविद्यालय 
चापानेर, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


७२. 


23 


न्यु. आदर्श एज्युकेडान अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी 
बोरगांव बाजार, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबादसंचलित 
सहयाद्री कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
सावरगांव, ता. कन्नड, जि. औंरगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


७२३. 


२४ 


ज्ञानदिप बहुउद्देशीय शौक्षणिक संस्था, औराळा संचलित 
सावित्रीबाई po कळा, वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, औराळा, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


७४. 


२५ 


श्रध्दा शौक्षणिक व बहुउद्देशीय प्रतिष्ठाण नागद, ता. 
कन्नड, जि. औरंगाबाद संचलित चित्राई महाविद्यालय 
आडगांव, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


(9५. 


२६ 


राधा गोविंद शिक्षण व क्रिडा प्रसारक मंडळ, औराळा, ता. 
कन्नड, जि. औरंगाबाद संचलित कै. गोविंदराव पाटील 
जिवरख महाविद्यालय, कोळवाडी, ता. कन्नड, जि. 
औरंगाबाद 


कला 
वाणिज्य 
विज्ञान 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
७६. | २७ | जय लक्ष्मी सांस्कृतिक व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद | कला 
संचलित जिजामाता कला, वाणिज्य व विज्ञान | वाणिज्य 
महाविद्यालय, निपाणी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद विज्ञान 
७७. | २८ | star शैक्षणिक व बहुउद्देशीय प्रतिष्ठाण नागद, ता. | कला 
कन्नड, जि. औरंगाबाद संचलित चित्राई महाविद्यालय | वाणिज्य 
नागद, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद विज्ञान 
७८. | २९ | ताज फऊंडेडन, अतिथी हॉटेल, औरंगाबाद संचलित | कला 
राष्ट्रीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, | वाणिज्य 
नाचनवेल, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद विज्ञान 
७९. | 30 श्रध्दा शैक्षणिक व बहुउद्देशीय प्रतिष्ठाण नागद, ता. | कला 
कन्नड, जि. औरंगाबाद संचलित fears महाविद्यालय, | वाणिज्य 
करंजखेड, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद विज्ञान 
८०. | ३१ | ताज फाऊंडेशन, संचलित राष्ट्रीय कळा, वाणिज्य व| कला 
विज्ञान महाविद्यालय, चिकलठाण, ता. कन्नड, जि. | वाणिज्य 
औरंगाबाद विज्ञान 
८१. | ३२ | इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ फर्दापूर, ता. सोयगांव, | कला 
जि. औरंगाबाद संचलित इंदिरा कला व विज्ञान | विज्ञान 
महाविद्यालय, सावळदबारा, ता. सोयगांव, जि. 
औरंगाबाद 
८२. | ३३ | श्री. भगवान महावीर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, | कला 
बनोटी, ता. सोयगांव, जि. औरंगाबाद संचलित श्री. | वाणिज्य 
छत्रपती शिवाजी महाराज कला, विज्ञान व वाणिज्य | विज्ञान 
महाविद्यालय, बनोटी, ता. सोयगांव, जि. औरंगाबाद 
८३. | ३४ | किशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला, वाणिज्य व विज्ञान 
शिवछत्रपती महाविद्यालय, सोमनाथ (जे), ता. जि. 
जालना, 
८४. | ३५ | शिवबा प्रतिष्ठाण जालनाचे श्री. गणपती महाविद्यालय, | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
देवमुर्ती, ता. जि. जालना 
८५. | ३६ | शिवबा प्रतिष्ठाण जालनाचे छत्रपती संभाजी महाराज | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, रामनगर, ता. जि. जालना 
८६. | ३७ | जनविकास शिक्षण संस्था भोकरदनचे स्व. अँड कला, वाणिज्य व विज्ञान 
भाऊसाहेब देशमुख वरिष्ठ महाविद्यालय, जोमळा, 
ता.भोकरदन, जि. जालना 
८७. | ३८ | शिवबा प्रतिष्ठानचे राजमाता जिजाऊ कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय,बदनापूर, ता.जि.जालना 
८८. | ३९ | मुक्ताई चव्हाण मेडिकल अंड रिसर्च ट्रस्टचे ज्योतीताई | कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


चव्हाण कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
तुपेवाडी, ता.बदनापूर,जि.जालना 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशञाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
८९. | ४० | कै.तिलोकचंद कुचे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे लोकनेते | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
गोपीनाथरावजी मुंडे कला,वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, किनगांव चौफुली, ता. अंबड, जि. 
जालना 
९०. | ४१ | सम्राट बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थाचे संग्राम कला, कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मेसखेडा, ता.मंठा, 
जि.जालना 
९१. | ४२ | भिल्लदरी बहुउद्देशिय संस्था जाफ्राबाद जि.जाळनाचे । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, वाटुर, 
ता.परतूर, जि.जालना 
९२. | ४३ | राघवानंद बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, सिल्लोड, कला, वाणिज्य व विज्ञान 
ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद चे शरदचंद्र पवार 
महाविद्यालय, भोकरदन, ता.भोकरदन, जि.जालना 
९३. | ४४ | साई प्रतिष्ठान बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था चे कासाई। कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय,गोशेगांव, ता.भोकरदन,जि.जालना 
९४. | ४५ | लक्ष्मी बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे राजमुद्रा वरिष्ठ । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय साक्षाळ पिंपरी शाहुनगर,पांगरी रोड,बीड 
९५. | ४६ | यडमावंत शिक्षण प्रसारक मंडळाचे Badd कला, कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, जिवनापूर, 
ता.माजलगांव, जि.बीड 
९६. | ४७ | महेश सेवाभावी संस्थेचे स्व.आ.भाऊसाहेब आजबे कला, वाणिज्य व विज्ञान 
वरिष्ठ महाविद्यालय, डोंगर किन्ही, ता.पाटोदा, 
जि.बीड 
९७. | ४८ | शिवगंगा बहुउद्देशिय शैक्षणिक संस्था, जालना संचलित | विधी 
कै.डॉ.सुभाष ढाकणे विधी महाविद्यालय, रोहनवाडी, 
ता.जि.जालना 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
९८. ; श्री. गणेश बहुउद्देशीय संस्थेचे शितळ वुमेन कालेज | 9) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - 2 
अम्बाडा रोड, काटोल, नागपूर - ४४१ ३०२. अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
२) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
९९. २ । गुरूदेव राष्ट्रीय विकास संस्थेचे प्बोधनकर महिला | 9) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - २ 


महाविद्यालय, रामटेक, नागपूर.- ४४१ ४०१. 


अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 

२) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 

३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
| 3 | गुणवंत सार्वजनिक वाचनालय, नागपूर UTR सायन्स, | 9) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - मराठी) २ 
कॉमर्स अन्ड आर्टस कॉलेज, wey नागरी, नारा, | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
नागपूर शहर, नागपूर ४४० ०१४. २) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
; 8 | सेवासदन शिक्षण संस्थेचे नागपूर सेवासदन आर्टस, | 9) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-इंग्रजी) - २ 
कॉमर्स अन्ड सायन्स सिनिअर कॉलेज लेडी | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
सत्यभामाबाई कुकडे इमारत उत्तर अम्बाझरी मार्ग, | 2) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
सीताबर्डी, नागपूर हहर विद्यार्थी - (माध्यम-इंग्रजी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
१०२. ५ | सन्मार्ग शिक्षण संस्थेचे रामाजी पांडव कॉलेज ऑफ | १) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-इंग्रजी) - २ 
आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स, उमरेड रोड, दिघोरी | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
नाक्याजवळ, नागपूर शहर, नागपूर -४११ २०४. 2) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-इंग्रजी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
१०३. ६ | सिटीझन अपलिफ्ट सोसायटीचे लोकसेवा महिला | १) बी.ए. - 920 विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - २ 
महाविद्यालय, सर्वे नंबर - ५३, मौजा-खैरी, तहसील - | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
हिंगणा, नागपूर - ४४० ०२३. २) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-इंग्रजी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
१०४. ७ । श्री. गजानन बहुउद्देशीय संस्थेचे श्री. गजानन महाराज | १) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - २ 
महिला महाविद्यालय कला, विज्ञान व वाणिज्य, | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
इंद्रप्रस्थ नगर, आमगांव, गोंदिया - ४४१ ९०२. २) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
१०५) ८ | रामकिशन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे लोकप्रभा । १) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - २ 


महाविद्यालय, नरखेड, नागपूर = ४४१ ३०४. 


अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 

२) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 

३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
१०६) ९ | निखिलेश्वराय बहुउद्देशीय एज्युकेशन सोसायटीचे | १) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - २ 
सिंधुताई सपकाळ महिला महाविद्यालय, बडेगाव | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
चारगाव, सावनेर, नागपूर - ४४१ १०१. 2) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
१०७ | बहुजन हिताय बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे श्रीम. । १) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - २ 
पंचशिला आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स वुमेन्स कॉलेज, | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
हरदोळी, पो. मोहगांव, तह. तुमसर, भंडारा - ४४१ | २) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
९०९. विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
१०८ | श्री. किसनराव खोब्रागडे एज्युकेडान सोसायटीचे | 9) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - २ 
यशवंत महिला महाविद्यालय, वडसा रोड, लाखांदुर, | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
भंडारा - ४४१ ८०३. २) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
१०९, १२ | स्व. भागवतजी कुरसुंगे बहुउद्देशीय विकास संस्थेचे एम. | १) बी.ए. - १२० विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) - २ 
के. महिला महाविद्यालय, गोरेगांव, गोंदिया - ४४१ | अनिवार्य भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 
८०१. २) बी.कॉम. - As per Syllabus - १२० 
विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी (माध्यम - इंग्रजी) 
- २ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
ष्‌ हि श्री. शिवाजी शिक्षण संस्थेचे श्री. शिवाजी कळला, | कळला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, निंबा, ता. बाळापूर, | वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
जि. अकोला विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
ie Q | नेहरू युवा क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ, चिखळलीचे ur. | कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
नारायणराव गावडे कला, विज्ञान व वाणिज्य | वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
महाविद्यालय, आकोट विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याझ्ञाखा) 
११२) ३ | स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक बहुउद्देशीय संस्था, | कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
खामगांवचे गुंजकर कॉलेज, आवार, ता. खामगांव, जि. | वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
बुलडाणा विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
993) ४ | साईशिक्षण क्रिडा ग्रामीण विकास व बहुउद्देशीय संस्था, | कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
सिंदखेड राजा संचलित प्रगती कला, वाणिज्य व | वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान महाविद्यालय, देऊळगांव राजा, जि. बुलडाणा | विज्ञान विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
११४) ५ | a. शांकररावजी गावडे स्मृती बहुउद्देशीय संस्था, | कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 


चिखलीचे प्रा. नारायणराव गावडे कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय 


वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. 
क्र. 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 


कमलाबाई जाजू बहुउद्देशीय एज्युकेडान संस्था, जाजु 
चौक, यवतमाळ संचलित श्रीम. कमलाबाई जाजू 
महाविद्यालय, धामणगांव रोड, यवतमाळ 


वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याझाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याझ्ञाखा) 


११६ 


वणी लायन्स चरिटेबल ट्रस्ट, वणी, यवतमाळचे वणी 
लायन्स वरिष्ठ महाविद्यालय, नांदेपेरा रोड, वणी, 
यवतमाळ 


वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


११७ 


श्री. नृसिह बहुउद्देशीय संस्था, अंजी, घाटजी, 
यवतमाळ संचलित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी कला व 
वाणिज्य महाविद्यालय, घोटी, ता. घाटंजी, जि 
यवतमाळ 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 


११८ 


श्री. दादाश्रय स्मृती प्रतिष्ठान, अमरावती स्व. दादाराव 
खेडकर विज्ञान व वाणिज्य आणि श्रीम. मंदाबाई 
खेडकर कला महाविद्यालय, लाडखेड, ता. दारव्हा, 
जि. यवतमाळ 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


११९ 


i 


जनकल्याण विद्या-दिप शिक्षण संस्था, हिंगणघाट, वर्धा 
संचलित छत्रपती शिवाजी महाराज कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, वडकी, ता. राळेगांव, जि. 
यवतमाळ 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२० 


i 


अल अमीन मुस्लिम वेल्फेअर एज्युकेडान सोसायटी, 
दारव्हा, यवतमाळचे यास्मीन सुलताना काजी सैय्यद 
आरिफउल्ला महिला महाविद्यालय, दारव्हा, जि. 
यवतमाळ 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 

वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
(महिला महाविद्यालय) 


१२१ 


१२ 


श्री. शिवाजी शिक्षण संस्था, केनवड, जि. वाशिम 
स्व. रामरावजी झनक कळला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, केनवड, ता. रिसोड, जि. वाशिम 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२२ 


१३ 


श्री. शिवाजी शिक्षण संस्था, Haas, जि. वाशिम, श्रीम. 
झांताबाई रामरावजी झनक कळला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, जऊळका (रेल्वे, मालेगांव, as 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२३ 


१४ 


स्वान शिक्षण व क्रिडा बहुउद्देशीय संस्था, कंकरवाडी, 
वाशिमचे श्री. जनार्धन रामचंद्र काकडे कला, वाणिज्य 
व विज्ञान महाविद्यालय, कंकरवाडी, ता. रिसोड, जि. 
वाशिम 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२४ 


१५ 


जनता बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोंडाळा 
महाली, वाशिमचे स्व. कु. अर्चनाताई चव्हाण कला, 
वाणिज्य व श्री. मनोहरराव नाईक विज्ञान महाविद्यालय, 
कोंडाळा महाली, वाशिम 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२५ 


१६ 


श्री. शिवाजी शिक्षण संस्था, केनवड, जि. वाशिमचो स्व. 
सुभाषराव झनक कला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, हराळ, ता. रिसोड, जि. वाशिम 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. 
क्र. 


क्र. 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 


१२६ 


१७ 


भारतीय ज्ञानगंगा शिक्षण प्रसारक संस्था, तोरणाळा- 
जोडगव्हाण, वाशिम चे तुकारामजी पाटील विज्ञान, 
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, तोरणाळा, ता. जि. 
वाशिम 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२७ 


१८ 


उत्कर्ष फाऊंडेशनचे मु. पो. WENT, जि. बुलडाणाचे 
उत्कर्ष विधी महाविद्यालय, सिंदखेड राजा, जि. 
बुलडाणा 


विधी 
(मानव विज्ञान विद्याशाखा) 


१२८ 


१९ 


उज्वल बहुउद्देशीय संस्था, देवळी, वर्धा चे विद्याविहार 
महाविद्यालय, ता. कळंब, जि. यवतमाळ 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२९ 


२० 


पंचदिप बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, यवतमाळ चे भारतरत्न 
डॉ. अब्दुल कलाम महाविद्यालय, नेरपरसोपंत, यवतमाळ 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२३० 


२१ 


नवसंजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ, दारव्हाचे 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 


श्रीम. सुमित्राबाई ठाकरे महिला महाविद्यालय, लोहारा 
भोयर, दारव्हा रोड, यवतमाळ 


वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
(महिला महाविद्यालय) 


१२३१ 


२२ 


गुरूदेव राष्ट्रीय विकास संस्था, कोराडी, नागपूर चे 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 


छत्रपती संभाजी महाराज महिला महाविद्यालय, नेर 
परसोपंत, जि. यवतमाळ 


वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
(महिला महाविद्यालय) 


गोंडवाना विद्यापीठ, 


गडचिरोली 


१२२ 


अक्षर अमृत बहुउद्देशीय संस्था संचलित दिशा सायन्स 
कॉलेज वरोरा ता. वरोरा जि. चंद्रपूर 


कला, वाणिज्य विज्ञान 


१२२ 


श्री. तुकाराम शिक्षण संस्था संचलित के. प्रभाकर आकरे 
कला महाविद्यालय कढोली ता. कुरखेडा जि. 
गडचिरोली 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


१२४ 


विकास शिक्षण संस्था संचलित गोविदराव भेडारकर 
कला महाविद्यालय पाथरी ता. सावली जि. चंद्रपूर 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


934 


श्रीमती अंबाबाई खोब्रागडे शिक्षण सेवा मंडळ, 
आरमोरी, जि. आरमोरी, गडचिरोली व्दारा संचलित 
यडावंत महिला महाविद्यालय, आरमोरी, ता. आरमोरी, 
जि. गडचिरोली 


कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


१२३६ 


4 


सावित्रीबाई फुले बहु. ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था 
वेलतुर ता. कुही., जि. नागपूर व्दारा संचलित लेट टी. 
आर. निंबार्ते पाटील विज्ञान महाविद्यालय, राजोली. 


विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 


सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 


१२३७ 


डा. पतंगराव कदम बहुउद्देशिय संस्था संचलित दिपक 
आबा साळुंखे पाटील महाविद्यालय, कोळे मु. पो. कोळे, 
ता. सांगोला जि. सोलापूर 


कला बी. ए. भाग-१ 
विज्ञान बी. एस्सी. भाग-१ 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. | क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र 
१३८१२ ।के.ब. ई. चनशट्टी गुरुजी प्रतिष्ठान संचलित ग्लोबल । कला बी. ए. भाग-१ 
व्हिलेज कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, विज्ञान बी. एस्सी. भाग-१ 
बोरामणी ५०३ /ब/, महात्मा गांधी ग्लोबल व्हिलेज, वाणिज्य बी. कॉम. भाग-१ 
बोरामणी, जि. सोलापूर 
१३९. ३ | युनिक एज्युकेशन सोसायटी, मुंब्रा, जि. ठाणे संचलित | कला बी. ए. भाग-१ 
डॉ. असदुल़ाह खान कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स अँन्ड | विज्ञान बी. एस्सी. भाग-१ 
सायन्स, ४७०/१,४७०/२ होटगी कुंभारी बायपास रोड, | वाणिज्य बी. कॉम. भाग-१ 
कुंभारी, ता. द. सोलापूर, जि. सोलापूर 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
१४० | ज्ञानसाधना प्रतिष्ठान एज्यूकेडानल इन्स्टीट्युडान कला, विज्ञान 
धर्मापूरी पाटी, परभणी संचलित ज्ञानसाधना कालावधी ०३ वर्षे 
महाविद्यालय, मौजे धर्मापूरी forge रोड, धर्मापुरी पाटी, | बी.ए.- अनिवार्य- इंग्रजी 
धर्मापुरी, ता. जि. परभणी व्दितीय भाषा -मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, 
पाली, 
ऐच्छिक विषय -इतिहास समाजशास्त्र, 
राज्यशास्त्र, लोकप्रशासन, मानसशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, भूगोल, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, 
संस्कृत, पाळी 
बी. एस्सी- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, 
पाली, 
ऐच्छिक विषय -गणित, रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
संगणकशास्त्र, Hart सायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, 
जिऑलॉजी, मायक्रोबाओळॉजी 
१४१) २ | आदिवासी ठाकुरबुबा शिक्षण संस्था दैठणा ता. जि. कला, वाणिज्य, विज्ञान 


परभणी संचलित विठ्ठल कला, वाणिज्य आणि विज्ञान 
वरिष्ठ महाविद्यालय, लोणी (बु.) ता. पाथरी जि. परभणी 


बी.ए.- अनिवार्य- इंग्रजी 

व्दितीय भाषा -मराठी, हिंदी, संस्कृत, 

ऐच्छिक विषय- इंग्रजी, मराठी, हिंदी, इतिहास, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, भूगोळ, मानसशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, संरक्षणशास्त्र 

बी. कॉम. (मराठी माध्याम) 

अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, संस्कृत 

ऐच्छिक विषय -विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी.- अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, संस्कृत 

ऐच्छिक विषय -गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, फिडारी सायंस, 
जिऑलॉजी, डेअरी सायंस मायक्रोबाओलॉजी 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशञाखा/ अभ्यासक्रम 
क्र. 
१४२) ३ | सम्यक शिक्षण प्रसारक मंडळ, सवड ता. रिसोड जि. । कला, वाणिज्य, विज्ञान 
वाशिम संचलित समाज प्रबोधन कला, वाणिज्य व कालावधी ०३ वर्षे 
विज्ञान महाविद्यालय, कन्हेरगांव नाका, वाशिम रोड, । बी. ए. -अनिवार्य-इंग्रजी 
ता. जि. हिंगोली व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 
ऐच्छिक विषय -इंग्रजी, मराठी, हिंदी, 
इतिहास, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, भुगोल, 
अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन 
बी. कॉम. (इंग्रजी माध्याम) 
अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 
ऐच्छिक विषय -विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी.- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 
ऐच्छिक विषय - गणित, रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
सुक्ष्मजिवशास््र, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणकशास्त्र, 
जैवतंत्रशास्त्र 
१४३. 8 श्री. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज शिक्षण क्रिडा व आरोग्य | कला, वाणिज्य व विज्ञान 
प्रसारक मंडळ वसारी ता. मालेगाव जि. वाशिम 
संचलित कौशल्य ज्ञानवर्धीनी कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय गोरेगाव ता. सेनगाव जि. हिंगोली 
१४४) 4 ज्ञानाई शिक्षण संस्था संचलित ऐ. अन्ड. जी. वाणिज्य 
महाविद्यालय, मुबारकपूर ता. निलंगा जि. लातुर 
१४५) ६ | एम. SLY. फउिडेडन लातुर - नांदेड संचलित एम. डी. | बी.एस. एल. 
स्कुल ऑफ लॉअन्ड रिसर्च लातुर नांदेड राष्ट्रीय एलएल.बी. 
महामार्ग ३६१ कोळपा, ता. जि. लातुर 
विवरणपत्र- ब 
अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित विद्याशाखा/  ।' प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता । अभ्यासक्रम 
Pa | २ 3 fe 4 & 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
| ; जोश एज्यूसोल्यूशान बी. कॉम. १३ - नाही - भाडेकरार नोटरी । स्तंभ क्र. मधील 
फाउंडेशन संचलित आय. वी. | (०-१२०) आहे. नोंदणीकृत नाही. त्रुटींची पुर्तता 
वाय वर्ल्ड कॉलेज,डॉ ए. एस. महापालिकेची OC अन्य शिक्षण | करण्याच्या अधीन 
गावडे मार्ग, नायडू कॉलनी, संस्थेच्या नावे आहे. संस्थेने राहून इरादापत्र 
पंत नगर, घाटकोपर भाडेतत्वावर घेतलेल्या जागेची | देण्यात येत आहे. 
(पृ,मुंबई- Yoo ०७७ कोणतीही प्रमाणित कागदपत्रे 
नाहीत. 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित विद्याशाखा/ प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता । अभ्यासक्रम 
1१ | २ ३ हक आका षु g 

2 ।२ | मांडेल एज्यूकेडान सोसायटी | बी. ए. (0-920) | ७- नाही - मुदतठेव कालावधी | स्तंभ क्र.५ मधील 
संचलित मुंबई हाय पदवी | बी. कॉम. (0- । नमूद नाही. त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय, केएमएस १२०) १३ - नाही- केवळ नोटरी करण्याच्या अधीन 
शैक्षणिक संस्था, सीटीएस भाडकेरार. (नोंदणीकृत नाही) । राहून इरादापत्र 
क्रमांक- ८९, एफसीआय जागेसंदर्भात स्थानिक देण्यात येत आहे. 
रोड, इमारत क्रमांक १४ प्राधिकरणाची कोणतेही 
जवळ, बीएमसी कागदपत्रे नाहीत. 
कार्यालयासमोर, राजेंद्र 
नगर, बोरीवली (पू), मुंबई- 

४०० ०६६ 

३ ३ | विद्या प्रसारक मंडळाचे, विद्या | बी. ए. (0-920) | ८- नाही- आश्वासनपत्र बकेने स्तंभ क्र.५ मधील 
प्रसारक मंडळ किन्हवळी | बी. कॉम. (0-  । प्रमाणित केलेले नाही. त्रुटींची पुर्तता 
संचालित कळा, वाणिज्यव | १२० १३- नाही. - नोटरी भाडेकरार | करण्याच्या अधीन 
विज्ञान महाविद्यालय मु. पो. | बी. एस्सी. (0- । आहे. जागेचे कोणतेही राहून इरादापत्र 
डोळखांब, ता. शहापूर, जि. | १२०) कागदपत्रे जोडलेले नाहीत. देण्यात येत आहे. 
ठाणे- ४२१ ६०१ 

४ ४ | प्रगती एज्यूकेशान सोसायटी | बी. ए. (०-१२०) | ८.-नाही-बंकेने प्रमाणित केलेले | स्तंभ क्र.) मधील 
संचलित प्रगती डिग्री बी. कॉम. (0- । नाही त्रुटींची पुर्तता 
कॉलेज, गोखीवरे, वसई (प), | १२० १३.-नाही-नोंदणीकृत करण्याच्या अधीन 
जि. पालघर- ४०१ २०८ बी. एस्सी (0- । भाडेकरार जोडला आहे तथापि । राहून इरादापत्र 

१२०) जागेसंदर्भातील कोणतीही देण्यात येत आहे. 
कागदपत्रे नाहीत. 

4 4 माजी आमदार दत्तुऱीठ बी. ए. (0-920) | ८- नाही - आश्वासन पत्रावर स्तंभ क्र.५ मधील 
पाटील शिक्षण प्रसारक बी. कॉम. (0-  । बँकेची स्वाक्षरी नाही. त्रुटींची पुर्तता 
मंडळ संचलित, डि एस पी. । १२० करण्याच्या अधीन 
कला, विज्ञान, विज्ञान बी. एस्सी (०- राहून इरादापत्र 
आयटी व १२०) देण्यात येत आहे. 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
भूखंड क्र. २३, सेक्टर ९, 
जीवन विद्या ज्ञानसाधना 
केंद्राजवळ, कामोठे, जि 
रायगड- ४१० २०६. 

& ६ | एस.के. पाटील शिक्षण बी. ए. (0-920) ।७-नाही-५ लाखाच्या दोन स्तंभ H.4 मधील 
प्रसारक मंडळ संचलित,डॉ. | बी. कॉम. (0- । मुदतठेवी तथापि केवळ ०३ त्रुटींची पुर्तता 
विलासराव देसाई कला १२०) वर्षांसाठी. करण्याच्या अधीन 
वाणिज्य व विज्ञान राहून इरादापत्र 
महाविद्याळय,मु. पो. पाट, ता देण्यात येत आहे. 
कुडाळ, जि. सिंधुदूर्ग- ४१६ 
५२२ 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित विद्याशाखा/ प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता | अभ्यासक्रम 
1१ | २ ३ 1 छे षु g 

9 9 मालाडकर Alege ट्रस्ट । बी. काम. (0- ७- नाही - ७ लाखाची मुदतठेव | स्तंभ क्र.५ मधील 
संचलित, १२०) जोडलेली असून केवळ एक त्रुटींची पुर्तता 
कला वाणिज्य महाविद्यालय वर्षाकरीता मुदत आहे. करण्याच्या अधीन 
असलदे, व्हाया नांदगाव, १३ - नाही -१ हेक्टर ३० आर  । राहून इरादापत्र 
देवगड, निपाणी रोड, एस. चा भाडेकरार (नोटरी) देण्यात येत आहे. 
टी. स्टॉप जवळ, असलदे, नोंदणीकृत भाडेकरार नाही. 
शिवाजी नगर, कणकवली, १६, १७ -कागदपत्रे जोडलेले 
जि. सिंधुदूर्ग - ४१६ ८०१ नाहीत. 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगांव 

८ | डा.बाबासाहेब आंबेडकर बी.ए. १३. नाही. स्तंभ क्र.५ मधील 
मागासवर्गीय शिक्षण प्रसारक | बी.एस्सी पाळधी बु. येथे गट नं.१८७/२/ड | त्रुटींची पुर्तता 
मंडळ साळवा संचलित, बी.कॉम येथे श्री. गुलाबराव पाटील करण्याच्या अधीन 
भाऊसाहेब गुलाबरावजी यांच्यानावे ०.७५ हे.आर जमीन | राहून इरादापत्र 
पाटील वरिष्ठ महाविद्यालय, तसेच गट नं.१८७/२/ब येथे श्री. | देण्यात येत आहे. 
पाळधी बु. सुनीळ पाटील यांचेनावे ०.७५ 
ता.धरणगाव,जि.जळगांव हे. आर जमीन असल्याचे 

कागदपत्र जोडलेली आहेत. व 
त्यांनी सदर जमीन 
महाविद्यालयासाठी देण्याचे व 
ती अकृषिक करण्याचे हमीपत्र 
दिले आहे. तथापि, त्याप्रमाणे 
संस्थेसोबतचा नोंदणीकृत 
भाडेकरारनामा जोडलेला नाही. 
संस्थेच्या नावाच्या जागेची 
कागदपत्रे दिसून येत नाही. 

९ ।२ | अमिर प्रतिष्ठान संचलित, ।बी.ए. १३ - नाही - नोटरी भाडेकरार | स्तंभ क्र.५ मधील 
अमिर कला व वाणिज्य बी.कॉम जोडलेला आहे. (नोंदणीकृत त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय,किनगांव, भाडेकरार आवश्यक) करण्याच्या अधीन 
ता.यावल,जि.जळगाव १४ - नाही - प्रस्तावित शाळेचा । राहून इरादापत्र 

नकाशा जोडलेला आहे. देण्यात येत आहे. 
एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ 

। | राष्ट्रमाता -जिजाऊ विद्याझ्ाखा १०. नाही स्तंभ H.4 मधील 
सेवाभावी संस्था संचलित । कला वाणिज्य | हमीपत्र जोडले आहे परंतु त्रुटींची पुर्तता 
प्रेरणा महिला महाविद्यालय, | विज्ञान सोबत जोडलेला नकाशा करण्याच्या अधीन 
शिरसाळा, ता. परळी, जि. प्रमाणित नाही. राहून इरादापत्र 
बीड , देण्यात येत आहे. 
पिन-४३१ १२८. 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित विद्याशाखा/ प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 
क्र महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता अभ्यासक्रम 
1१ | २ ३ शिळ षु g 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

१ १ | नवमहाराष्ट्र शिक्षण मंडळ, कला, वाणिज्य, १२३.- नाही. स्तंभ क्र.५ मधील 
माणगाव संचलित कै नरसिंगराव । विज्ञान ५ हेक्टर ८८ आर जागेचा त्रुटींची पुर्तता 
नडत वतात रिजन नोटरी भाडेकरार जोडलेला  । करण्याच्या अधीन 
विज्ञान महाविद्यालय तुडये, ता- झडे नोंदणीकृत कत करार राहून इरादापत्र 
चंदगड, जि-कोल्हापूर आहे ( भाडेकरार राहून इरादापत्र 

AAPA). देण्यात येत आहे. 
१८.- नाही. कागदपत्रे 
जोडलेली नाहीत. 

१२ २ वैभव शिक्षण संस्था संचलित विधी | विधी ७.- नाही. स्तंभ क्र.५ मधील 
महाविद्यालय, विटा, ता.खानापूर १५ लाखाची मुदतठेवी त्रुटींची पुर्तता 
गिळी जोडलेल्या आहेत त्यापैकी १० | करण्याच्या अधीन 

लाखांच्या मुदतठेवी दिनांक राहून इरादापत्र 
३०.०८.२०२३ पर्यंतच्या आहेत. | देण्यात येत आहे. 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुढील 

पाच वर्षासाठीच्या नाहीत. 

१३ 13 जनता शिक्षण मंडळ संचलित विधी १४.-नाही.- स्तंभ क्र.५ मधील 
देवआशिष लॉ कॉलेज अर्जुंननगर इमारतीचे केवळ छायाचित्रे | त्रुटींची पुर्तता 
गावाला कल्हा तर जोडलेली आहेत. तथापि, करण्याच्या अधीन 

प्रस्तावित/ अस्तित्वातील राहून इरादापत्र 
प्रमाणित नकाशा जोडलेला देण्यात येत आहे. 
नाही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

१४ ।२ | एम. मोहीऊद्दीन साहेब Hg PATS | ७.नाही. दि.२९.१२.२०२१ | स्तंभ H.4 Helles 
एज्युकेशन सोसायटी सुलतानपुर, पर्यंतची कमी कालावधीची | त्रुटींची पुर्तता 
ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. मुतदठेव. करण्याच्या अधीन 
डॉ. अब्दुल कलाम Og Heald नकाझञा राहून इरादापत्र 
तलाव त महाविधतिे, qo - नाही - प्रमाणित नकाशा | राहून इरादापत्र 
सुलतानपुर, ता. खुलताबाद. नाही. देण्यात येत आहे. 

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 

१५ | श्री. स्वामी समर्थ बहुउद्देशीय | कला (मानव | १७- नाही- कागदपत्रे जोडलेली | स्तंभ क्र.५ मधील 
oe संस्था, कारंजा (लाड), pee विद्याशाखा) नाहीत. त्रुटींची पुर्तता 
CTRTA वाणज करण्याच्या अ' धीन 
जिजाऊ महिला महाविद्यालय, | (वाणिज्य व 2 ae os 
कारंजा (लाड), जि. वाशिम व्यवस्थापन बाहुनडरादातन 

विद्याशाखा) देण्यात येत आहे. 
विज्ञान 

(विज्ञान व तंत्रज्ञान 

विद्याशाखा) 

(महिला 

महाविद्यालय) 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


2. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


अटीव शर्ती :- 


१, 


षु. 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे 
इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 


. सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित 


अटी व Bara पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेळे असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन 
महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय महाविद्यालय 
सुरु करता येणार नाही. 


. शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम 


पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व श्तींच्या आधारे 
इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शा्तींची पूर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्यक असलेल्या कागदपत्रासह विद्यापीठास 
सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात 
आलेली आहे. अधिनियमातील तरतूदीनूसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त संस्था 
इरादापत्राच्या अटी व शार्ती पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सर्व 
कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व त्यासोबतचा 
अनुपाळन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या 
कागदपत्रासह शासनाकडे सादर करावा. 


. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 


इरादापत्रातील अटी व शातींची पूर्तता केळी असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद Host कागदपत्रे 
जोडण्यात यावीत. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९ (३) (च) अंतर्गत 
परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील शर्तीचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत 
झाल्याचे समजण्यात येईल. 


. विवरणपत्र- ब मधील नमूद केलेल्या अटी adil पुर्तता अनुपालन अहवाल सादर 


करण्यापुर्वी किंवा सहा महिन्यांच्या आत करणे अनिवार्य राहील. अटी शातींची पुर्तता विहित 
मुदतीत न करणा-या संस्थांना दिलेले इरादापत्र व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. 


., सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 


प्रक्रिया सुरु करु नये. 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


८. सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 
इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात येत 
आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 
९. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेशा देऊ नयेत. 
अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास या संदर्भातील कायद्यातील तरतुदीनुसार 
कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 
१०. महाविद्याळलयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित केलेल्या 
निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील याची 
खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या 
संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 
११. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९ (३) (घ) परंतुकानुसार 
प्राप्त अधिकारात इरादापत्र देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांच्या त्रुटी पूर्ततेची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. तसेच अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता 
अहवाल सादर करतांना त्रुटी पूर्ततेची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहील. 
१२. राज्य क्रीडा व युवा धोरण २०१२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन 
निर्णय दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 
३. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०४१५११४२२०६६०८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatray 1210 ag 
Vasantrao Kharke suits” 
(द. व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) मा. मुख्यमंत्री यांचे उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४)  मा'मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५ मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(०१/२१)/मशि-४ 


) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 

८) विशि-५/विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 

qo) निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


